महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ 
अंतर्गत लोकसेवा नियत कालमर्यादा, 
पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम व व्दितीय 
अपिलीय अधिकारी प्रसिध्द करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्र. संकिर्ण २०१५/प्र.क्र. १२/कामगार ९ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ३२ 
दिनांक : ११ मार्च, २०१९ 


संदर्भ : १) शासन निर्णय उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग क्रमांक संकिर्ण २०१५/प्र.क्र. १२/ कामगार ९ 
दिनांक २४ जुले, २०१५ 
२) शासन निर्णय उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग क्रमांक एमएसए-०२/२०१९/प्र.क्र. ३४/ कामगार 
१० दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०१९ 
३) शासन निर्णय उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग क्रमांक एमएसए ०२/२०१९/प्र.क्र.३३ (भाग-१)/ 
कामगार १० दिनांक २ मार्च, २०१९ 


शुद्धीपत्रक 


उपरोक्त संदर्भाधिन अ.क्र.१ येथील शासन निर्णयातील परिशिष्ट-अ मधील क्र.१ ची लोकसेवा 


पुढीलप्रमाणे वाचावी. 
क्र. | लोकसेवेचा तपशिल लोकसेवा पदनिर्देशित प्रथम अपिलीय | द्वितीय अपिलीय 
पुरविण्यासाठी । अधिकारी अधिकारी अधिकारी 
विहित केलेली 
कालमर्यादा 
१. ।महाराष्ट्र gor व| १दिवस दुकाने निरिक्षक | संबंधित जिल्हा | संबंधित जिल्हा 
आस्थापना(नोकरीचे व सरकारी सहाय्यक 
Barada विनियमन) कामगार कामगार आयुक्‍त 
अधिनियम,२०१७ अंतर्गत अधिकारी 
आस्थापनेची नोंदणी 


तसेच परिशिष्ट-अ मधील क्र.२ येथील लोकसेवा-“मुंबई दुकाने आणि आस्थापना अधिनियम १९४८ 
अंतर्गत नोंदणीचे नुतनीकरण करणे” ही लोकसेवा वगळण्यात येत आहे. 
आयुक्‍त, कामगार आयुक्त कार्यालय यांनी उपरोक्त प्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम 3 नुसार सेवा 


अधिसूचीत करणे व त्यांची अंमलबजावणी करण्याची कार्यवाही तात्काळ करावी. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः संकिर्ण २०१५/प्र.क्र. १२/कामगार ९ 


सदर झासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in. या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०१९०३११११०३४१४११० असा आहे. हे शुद्धीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Dr.Shrikant L. Pulkund\ 
r.Shrikan 0000 
Lab partment, postalCode=400032, st=Maharashti 


b5f5d1512bb47f7baeSad 1db4953358cd43c999bdf 
0814c6bb78364d50 
a1 e6c8fbe08c1180978bd3ed8a151ed05202d5 


0९ t 
> U | k un d Wal आळ क 
Date: 2019.03.11 11:07:40 +05'30' 


(डॉ.श्रीकांत ल.पुलकुंडवार) 
उप सचिव महाराष्ट्र शासन 


Wa: 

मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

मा. मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव 

मा. राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव 

५. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

६. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग 

७. कामगार आयुक्‍त, कामगार आयुक्‍त कार्यालय, बांद्र-कुर्ला संकुल, मुंबई. 

८. सर्व प्रादेशिक कार्यालये,कामगार आयुक्‍त कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य 

९. अध्यक्ष तथा विकास आयुक्त, मैत्री कक्ष, मुंबई. 

१०. सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ३२. 

११. निवडनस्ती 


Cc ww A -5 


